नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड, भिवापूर व 
कुही तालुक्यातील १७ इतर जिल्हा मार्ग व 
१८ ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.४३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २५ मे, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.का-प्रआ/७४५४ दि. ३०/१२/२०१७. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.का-प्रआ/३०४८ दि. २३/०४/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये 
नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड, भिवापूर व कुही तालुक्‍यातील १७ इतर जिल्हा मार्ग व १८ ग्रामीण मार्ग रस्ते हे 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. सदर रस्ते दर्जोन्नत 
केल्यास स्थानिक गावांतील लोकांना तालुका व जिल्हा मुख्यालयास जाण्यास सोयीचे होणार आहे त्यामुळे 
सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून Salad करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड, भिवापूर व कुही तालुक्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
अ. रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा क्रमांक 
क्र. क्रमांक लांबी (कि.मी.) एकूण लांबी 
(कि.मी.) 

( . । राष्ट्रीय महामार्ग-३५३(ड) उमरेड - मोहपा| इतर | (०/०० ते १७/००) १७.०० प्रमुख जिल्हा 
- गोधणी - जुनोनी - सुकळी Rel -| जिल्हा | १७.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१११ 
दिघोरी -सुकळी - हिवरा ते प्रमुख जिल्हा | मार्ग २६० 
मार्ग -३८ पर्यंत रस्ता ता.उमरेड. 

२. राष्ट्रीय महामार्ग-३५३(ड) उमरेड - EIN (0/00 ते ८/००) १७.०० प्रमुख जिल्हा 
कळमणा - लोहारा - डोंगरगाव ते प्रमुख । जिल्हा ।८.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-११२ 
जिल्हा मार्ग - ३८ पर्यंत रस्ता ता.उमरेड. | मार्ग -२५९ 

इतर (०/०० ते ९/००) 
जिल्हा । ९.०० कि.मी. 
मार्ग- २५८ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.४३/नियोजन-२ 


इतर | (0/00 ते १७/०० 
३. | उमरेड - ठोंबरा - निरव्हा - इसापूर- कुही | जिल्हा | १७.०० कि.मी. ३२.५०० प्रमुख जिल्हा 
रस्ता ता.उमरेड व कुही. मार्ग- २६४ कि.मी. मार्ग-११३ 
इतर | (93/00 ते 20/00) 
जिल्हा ७.०० कि.मी. 
मार्ग- २४८ 
ग्रामीण (०/०० ते २/००) 
मार्ग- २.०० कि.मी. 
७७ 
इतर (०/०० ते ६/५००) 
जिल्हा ६.५०० कि.मी. 
मार्ग- २२३ 
ग्रामीण (०/०० ते 9/240) २४.२५० प्रमुख जिल्हा 
४. | बेला- सालईराणी - वडगांव - कोहळा- | मार्ग- १.२५० कि.मी. कि.मी. मार्ग-११४ 
निशाणघाट -मेंढेपठार - शिरपूर ते प्रमुख १४३ 
राज्यमार्ग -६ पर्यंत रस्ता ता.उमरेड. ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
मार्ग- ४.०० कि.मी. 
२०७ 
इतर (५/०० ते २४/००) 
जिल्हा | १९.०० कि.मी. 
मार्ग- २५३ 
५. | सिर्सी - किन्हाळा - शोडेश्वर - आमघाट ग्रामीण (०/०० ते ५/००) २०.०० प्रमुख जिल्हा 
प्रमुख जिल्हा मार्ग- ३८ पर्यंत रस्ता मार्ग- ५.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-११५ 
ता.उमरेड. १२५ 
इतर (०/०० d १५/००) 
जिल्हा १५.०० कि.मी. 
मार्ग -242 
६. | सिर्सी - हिवरा -इंदापूर - मांडवा - चारगाव | ग्रामीण (०/०० ते ७/००) २१.५०० प्रमुख जिल्हा 
राज्यमार्ग-३२६ पर्यंत रस्ता ता.उमरेडव  ।मार्ग- ७.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-११६ 
भिवापूर. ११९ 
इतर (०/०० ते ५/००) 
जिल्हा ५.०० कि.मी. 
मार्ग- २६१ 
इतर । (4/00 ते १४/५००) 
जिल्हा ९.५०० कि.मी. 
मार्ग- २६८ 
: ही ae eS ग्रामीण | (0/00 ते २/००) - . 1. 
परतपरत ला त डं मार्ग- २.०० कि.मी. ae 
पर्यंत रस्ता ता.उमरेड. By 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.४३/नियोजन-२ 


ग्रामीण | (०/०० ते 3/00) 
मार्ग- ३.०० कि.मी. 
३७ 
ग्रामीण | (०/०० ते ७/००) 
मार्ग- ७.०० कि.मी. 
३६ 
इतर । (0/00 ते १४/५००) 
जिल्हा । १४.५०० कि.मी. 
मार्ग- २४४ 
ग्रामीण | (०/०० ते १/५०० 
मार्ग- १.५०० कि.मी. 
१४ 
८. | मांढळ - नवेगाव -माजरी - खेडा - देवळी ग्रामीण (०/०० ते ३/००) १३.५०० प्रमुख जिल्हा 
खु. - भिवकुंड पर्यंत रस्ता ता. कुही. मार्ग- ३.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-११८ 
१७३ 
इतर (0/०० ते ६/00) 
जिल्हा ६.०० कि.मी. 
मार्ग- २३० 
ग्रामीण | (०/०० ते 2/00) 
मार्ग- २.०० कि.मी. 
१३२ 
ग्रामीण । (०/०० ते 2/400) 
मार्ग- २.५०० कि.मी. 
९९ 
९. | वेलतूर - पोहरा - कुजबा - खेडा -हुडपा ते | ग्रामीण | (०/००ते २/००) | 93.00 प्रमुख जिल्हा 
प्रमुख राज्यमार्ग -६ पर्यंत रस्ता ता. कुही. मार्ग- २.०० कि.मी. । कि.मी. मार्ग-११९ 
१३८ 
ग्रामीण । (०/०० ते ३/००) 
मार्ग- ३.०० कि.मी. 
१३९ 
इतर (६/०० ते १०/००) 
जिल्हा ४.०० कि.मी. 
मार्ग- २३० 
ग्रामीण | (०/०० ते ४/००) 
मार्ग- ४.०० कि.मी. 
१३४ 
i ०. | डोंगरगाव - खेतापूर- टाकळी कला - इतर (२/५०० ते ३२.०० प्रमुख जिल्हा 
परसोडी - सिल्ली - मुसळगाव ते मांढळ जिल्हा २४/५००) कि.मी. मार्ग-१२० 
पर्यंत रस्ता ता. कुही. मार्ग- २२२ | २२.०० कि.मी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.४३/नियोजन-२ 


इतर (४/०० ते १४/००) 
जिल्हा १०.०० कि.मी. 
मार्ग- २२६ 


मांढळ - बोरी -दहेगाव - बेळगाव - हांडला | इतर (०/०० ते ६/८००) २५.८०० प्रमुख जिल्हा 
- तारोली - खैरलांजी - केशोरी - शिवणी- | जिल्हा ६.८०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१२१ 
माजरी पर्यंत रस्ता ता. कुही. मार्ग- २३५ 
इतर (५/०० ते १०/००) 
जिल्हा ५.०० कि.मी. 
मार्ग- २३६ 
ग्रामीण | (०/०० ते ३/००) 
मार्ग- ३.०० कि.मी. 
323 
ग्रामीण | (०/०० ते 3/00) 
मार्ग- ३.०० कि.मी. 
२१८ 
ग्रामीण | (०/०० ते ८/००) 
मार्ग- ८.०० कि.मी. 
१७६ 


एकूण २४४.५५० 
कि.मी. 


परिणामी,रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नागपूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत २४४.५५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२५११.३३० + २४४.५५०) म्हणजेच 
२७५५.८८० कि. मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत १८१.३०० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (२१५३.७१०-१८१.३००) म्हणजेच १९७२.४१० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या लांबीत ६३.२५० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (9८९९.८९०- ६३.२५० म्हणजेच ७८३६.६४० 
कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०५२५१४०१००४७१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Say ey ane tipee 


Swaroop ह 
Tukaram Raipure « 


ukaram Raipure 
Date: 2018.05.25 14:00:43 +05'30° 


a, 

}930fb 12491 b85ab7752c1de4f2e3b8db3 
\dicfb496a3a97175, 
-427875b948dcfc3f94a3399319f923cb4 
-213e8a174114e57cc46, cn=Swaroop 


N 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.४३/नियोजन-२ 


2) 


SG ८४ 


aon 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी,नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


